राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पी.आय.पी.) 
अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय शीतसाखळी स्त्रोत केंद्रासाठी टेस्ट 
लॅब उपकरणे, सुटे भाग/ साहित्य सामुग्री 
खरेदी व हाऊस किपिंग सेवा करार 
करण्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०७१९/प्र.क्र.४५२/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२१. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१७९/प्र.क्र.४५२/आरोग्य-७, दिनांक 
०७.०२.२०२०. 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ 
खरेदीकक्ष/ केंद्र शासन-अनुदान/टेस्ट लॅब उपकरणे खरेदीस प्रश्ा.मान्यता/२१९६-२२००/ 
२०२०, दिनांक ०६.०८.२०२०. 

3) संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे-२/राशीसास्त्रोके/खरेदी प्र.मा./५४४६-४८/ 
२०२१, दिनांक २६.०३.२०२१. 

8) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १३.०४.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


पुरकपत्र:- 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१७९/प्र.क्र.४५२/आरोग्य-७, दिनांक 


०७.०२.२०२० मधील विवरणपत्रातील अ.क्र.१३ च्या समोरील Approx. Amount च्या रकान्यात 
रु.१५,००,०००/- ऐवजी रु.३५,००,०००/- असे वाचावे. 


०२. तसेच सदर विवरणपत्रातील “Grand Total (A+B)” समोरील Approx. Amount च्या रकान्यात 
“रु. ८,७७,२१,२५०/-* ऐवजी “रु.८,९७,२१,२५०/-“ असे वाचण्यात यावे. 


03. तसेच, “House Keeping Admin & Hostel Building” या बाबीसाठी येणारा खर्च, सन २०२०-२१ 
चा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा, FMR Code १६.१.३.३.१७ मध्ये House keeping services for 
Hostel Building & Premises यासाठी करण्यात आलेल्या रु.३५.०० लक्ष या मंजुर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०७१९/प्र.क्र.४५२/आरोग्य-७ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६१७४३४६५११७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Milind Raghunath 


e e 
Ikarni 
M I | | Nn d of ae o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath osnese"e 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722 


Ku | ka mM i e2c2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.04.23 16:58:38 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) 
) 
) 


५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

८) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


